यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 
सहाय्यक अनुदान २०२२-२०२३ (अनिवार्य) 
(तिसरा हप्ता) ३१ सहायक अनुदान वेतनेतर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२२/प्र.क्र.८०/२२/१२ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : १. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३, दि.४ एप्रिल, २०२२. 
२. वित्त विभाग, प्रधान सचिव (व्यय) यांचे अर्धशासकीय पत्र, क्र. अर्थसं २०२२ 
प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प ३ दि.५ एप्रिळ, २०२२. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र यशदा २०२२/प्र.क्र.८०/२२/१२ अ,दि.२८.६.२०२२ 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र यहादा २०२२/प्र.क्र.८०/२२/१२अ, दि.०९.१२.२०२२ 
५. लेखाधिकारी, Taal /लेखा विभाग/(।७.प्रक्र.११९/२०२३ दि.२०.२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेच्या २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाच्या योजनेतर 
खर्चासाठी संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये रु.३९२.०४ लाख (रुपये Pay 
ब्याण्णव लाख, चार हजार फक्त) इतकी तरतूद मंजूर केली आहे. या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या रु.३९२.०४ लाख पैकी, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर ४९ % च्या मर्यादेत रु.१९२.०९ लाख इतक्या 
उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी यापूर्वी यशदास संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१६४.६५ लाख इतका 
निधी दोन हप्त्यात वितरित करण्यात आला आहे. 

आता, अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या रु.३९२.०४ लाख पैकी, अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला रु.१९२.०९ लाख इतक्या निधीमधून रु.१६४.६५ लाख इतका वितरित करण्यात आलेला 
निधी वजा करता शिल्लक असलेला रु.२७.४४ लाख इतका निधी वितरित करण्यासाठी उपलब्ध आहे. 
२. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेस जानेवारी ते मार्च २०२३ पर्यंतच्या अनिवार्य 
खर्चासाठी (प्रशिक्षण शुल्क) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला रु.२७.४४ लाख (रुपये सत्तावीस लाख, 
चव्वेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर म्हणून) (तिसरा हप्ता) म्हणून मंजूर करण्यात 
येत आहे. 
३. हा खर्च मागणी क्र .ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष "२०७० - इतर प्रशासनिक सेवा - ००३ प्रशिक्षण (००)(०६) यशवंतराव 
चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यास सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य ) ( २०७००५३२ ) - ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)* याखाली सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदरहूमंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती काढण्यात आलेली रक्‍कम 
महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र यश्दाने १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 
५. संस्थेने आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ मधील मंजूर अनुदानाइतका खर्च सिमित ठेवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०२२/प्र.क्र.८०/२२/१२ अ 


६. संस्थेने आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशीलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
(UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई व शासनाला सादर करावे. 

७. यडववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधुन केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र 
लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

ह. यशदा, पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण अधिकारी (कोड क्र.२२०१०००१२१) यांनी संस्थेस वितरीत 
करण्यात येत असलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम रु. २७.४४ लाख (रुपये सत्तावीस लाख, चव्वेचाळीस हजार 
फक्त) आहरित करावी. 

९. Barat, FY या संस्थेने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.६ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार देयक कोषागार अधिकारी यांना सादर करतांना संस्थेचे मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट 
¥ecHe (Bank Account Statement ) देयकासोबत जोडण्यात यावे. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३ दि. ४ एप्रिल, 2022 अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ अन्वये नमूद अटींची प्रस्तुत प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग 
एक, अनु.क्र. २७, परिच्छेद क्र.१४९ नुसार व सदर अधिकारातील रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२२१३१५३९९८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KAUMUDI RAVINDRA MARGAJ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने KAUMUDI nee 
RAVINDRA MARGAS ५५०५ 
(कौमुदी मरगज) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३. महासंचालक, यशदा, पुणे. 
४ लेखाधिकारी, यशदा, पुणे. (२ जादा प्रतींसह). 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
७. वित्त विभाग (व्यय-४ / अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन क्र.२५, मुंबई - ३२. 
९. मा.अ.मु.स. (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


१०. निवड नस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


